आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित 
आश्रमशाळांतील अतिरिक्‍त तुकड्यांमधील 
विद्यार्थ्याचे भोजन स्थानिक व्यक्तींकडून 
बनविण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.२०४/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआठा-२००८/प्र.क्र.१०२/का-१३, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २००८. 


प्रस्तावना : 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळांना दिनांक २ ऑगस्ट, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये २०० अतिरिक्‍त तुकड्यांना मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर २०० तुकड्यांचे वाटप वेळोवेळी संस्थांच्या मागणीनुसार करण्यात आलेले 
आहे. परंतू सदर अतिरिक्त तुकड्यांमधील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी अतिरिक्‍त स्वयंपाकीचे पद 
निर्माण केलेले नाही. अतिरिक्त तुकड्यांमधील मुलांचे जेवण तयार करण्यासाठी महिला बचत गटास 
परिरक्षण अनुदानाच्या १०% निधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळा ह्या आदिवासी तसेच दुर्गम भागात असून सदर शाळांना 
अतिरिक्त तुकड्यांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. बहुतेक आश्रमशाळा ह्या गावापासून लांब 
अंतरावर असतात त्यामुळे वारंवार विनंती करुनही महिला बचतगट स्वयंपाकाचे काम करण्यास 
उत्सुक नसतात. त्याचप्रमाणे आश्रमशाळांच्या सुधारित वेळपत्रकाप्रमाणे दिवसभर काम करणे या 
बचतगटातील महिलांना शक्‍य होत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन मिळण्यासाठी 
अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळेतील अतिरिक्‍त तुकडीमधील विद्यार्थ्यांचे 
भोजन बनविण्यासाठी मानधन तत्वावर स्थानिक व्यक्‍तींना स्वयंपाकी म्हणून काम करण्यास परवानगी 
देण्याची विनंती महाराष्ट्र अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा चालक संस्था या संघटनेने शासनाकडे 
केलेली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय : 

अनुदानित आश्रमशाळेतील अतिरिक्त तुकड्यांमधील विद्यार्थ्याचे भोजन बनविण्याचे काम 
महिला बचत गटांकडून करुन घेण्याबाबत तरतूद आहे. मात्र ज्या ठिकाणी या कामासाठी प्रयत्न 
करुनही महिला बचतगट उपलब्ध होऊ शकत नाही अशा ठिकाणी हे काम स्थानिक व्यक्तींकडून 


शासन निर्णय Hata: अआशा-२०१८/प्र.क्र.२०४/का-११ 


करुन घेण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर काम स्थानिक व्यक्तींकडून 
करुन घेण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) अतिरिक्त तुकडीमधील विद्यार्थ्याचे भोजन बनविण्याचा खर्च हा अतिरिक्‍त तुकडीवर 
मिळणाऱ्या परिरक्षण अनुदानाच्या १० % च्या मर्यादेत असावा. 
ब) कोणत्याही परिस्थितीत परिरक्षण अनुदानाच्या १० % पेक्षा जास्त रकमेच्या देयकांना 
मंजूरी देण्यात येणार नाही, याची संबंधीत प्रकल्प अधिकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०११११३२२७८८२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


S U b fa (0 Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcal 


N a fa ya Nn S h | n d e si a cn=Subrao 


Date: 2018.10.11 11:34:44 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 
२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का.११). 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


